RNINo . MAHBIL06445 / 13/ 1 / 2013- TC 
Regn . No. L /RNP /PNCEN /150 / 2013 - 2015 
www. dgps . maharashtra. gov.in 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४ , अंक - १२ ] 


शुक्रवार , मे २२, २०१५ / ज्येष्ठ १, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : २. ०० 


असाधारण क्रमांक १२ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका यांजकडून 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर 

पोट-निवडणूक २०१५ 

निवडणूक कार्यक्रम पत्रिका 
क्रमांक अ. शा. प. १९६/ २०१५ . महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ अनुसूची ड प्रकरण १ (निवडणूक नियम) क्रमांक ८ मा . अवर 
सचिव , राज्य निवडणूक आयोग यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा/ २०१५/प्र .क्र . १२/ का .०५, दिनांक १६ मे २०१५ अन्वये अहमदनगर 
महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १० - अ च्या पोट- निवडणूक , २०१५ करिता निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार मी , विजय 
कुलकर्णी, आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, अहमदनगर महानगरपालिका, पोट -निवडणूक, २०१५ या जाहीर प्रकटनाद्वारे अहमदनगर महानगरपालिका 
पोट-निवडणूक, २०१५ प्रभाग क्रमांक १० - अ चा खालीलप्रमाणे नमूद केलेला निवडणूक कार्यक्रम घोषित करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 


टप्पा सुरु करण्याची / 
पूर्ण करण्याची तारीख 


दिनांक २२ मे २०१५ (शुक्रवार ) 


आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक कार्यक्रम 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रात 
प्रसिध्द करण्याची तारीख . 
नामनिर्देशनपत्र देणे 


२ 


दिनांक २२ मे २०१५ (शुक्रवार ) ते दिनांक २८ मे २०१५ (गुरुवार ) 
( सकाळी ११ . ०० ते दुपारी ३. ०० ). 
तसेच दिनांक २९ मे २०१५ ( शुक्रवार ) 
( सकाळी ११ . ०० ते दुपारी २.०० या वेळेत नामनिर्देशनपत्र देण्यात 


येतील). 


( रविवार , दिनांक २४ मे २०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येणार 
नाहीत). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे २२, २०१५ / ज्येष्ठ १, शके १९३७ 


परिशिष्ट - चालू 


. 


३ 


नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी 


दिनांक २२ मे २०१५ ( शुक्रवार ) ते दिनांक २९ मे २०१५ ( शुक्रवार ) 
( सकाळी ११ . ०० ते दुपारी ३. ०० ) 
( रविवार, दिनांक २४ मे २०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात 
येणार नाहीत). 
दिनांक ३० मे २०१५ ( शनिवार ) 
( सकाळी ११. ०० वाजल्यापासून) . 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


४ 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


4 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी 
प्रसिध्द करण्याचा दिनांक . 


उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


दिनांक १ जून २०१५ ( सोमवार ) 
( दुपारी ३. ०० पर्यंत ). 
दिनांक २ जून २०१५ (मंगळवार) 
( सकाळी ११. ०० पासून). 
दिनांक २ जून २०१५ (मंगळवार ) 


८ - अ अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची 

यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक . 
८ - ब मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्द करणे 
८ - क महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत 

केलेल्या अधिकाऱ्याने मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी 
प्रसिध्द करणे . 


दिनांक २ जून २०१५ (मंगळवार ) 
दिनांक २ जून २०१५ (मंगळवार ) 


९ आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 

दिनांक १४ जून २०१५ ( रविवार ) 

( सकाळी ७. ३० ते संध्याकाळी ५. ३० पर्यंत ). 
१० मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 

दिनांक १६ जून २०१५ (मंगळवार ) 

( सकाळी १०. ०० पासून ). 
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे दिनांक १८ जून २०१५ ( गुरुवार ) रोजी किंवा तत्पूर्वी 

मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक नपा/१/२/मनपा /पो .नि. जा .क्र./ २००५/ २०१५, दिनांक २० मे 
२०१५ अन्वये पोट-निवडणूक , २०१५ चे निवडणूक कार्यक्रमानुसार जरूर ती कार्यवाही पार पाडणेसाठी खालील तक्त्यातील रकाना २ मधील 
अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविलेला रकाना क्रमांक ६ मधील प्रभागाकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. तसेच रकाना 
क्रमांक ४ मधील अधिकाऱ्याची सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. तसेच अहमदनगर महानगरपालिका कार्यालयाचा 
आदेश क्रमांक जा. क्र . साप्रवि /निवडणूक - १९४ , दिनांक २० मे २०१५ नुसार नियुक्ती केलेली आहे. 

तक्ता 
अ . निवडणूक निर्णय पदनाम सहा . निवडणूक निर्णय पदनाम । सुपूर्द करावयाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी 
क्र . अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्यांचे नाव 

प्रभाग क्रमांक ___ यांच्या कार्यालयाचा पत्ता 
१ 

२ 
१ श्री . भालचंद्र बेहेरे उपायुक्त , श्री . एस. बी. तडवी, प्रभाग 

१० - अ मा . आयुक्त यांचे दालन , 
अहमदनगर 

अधिकारी , 

जुनी महानगरपालिका इमारत , 
महानगरपालिका. 

प्र . स . क्र . १ 

प्रभाग समिती क्रमांक २, 
शहर विभाग , अहमदनगर . 


पदनाम 


पदनाम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे २२, २०१५ / ज्येष्ठ १, शके १९३७ 


मा . जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक नपा/ कार्या- ६- अ/ १३३२/ २०१५, प्राप्त दिनांक २० मे २०१५ अन्वये श्री. गो . पा. दानेज , 
उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन शाखा यांची अहमदनगर महानगरपालिका पोट-निवडणूक , २०१५ साठी आचारसंहिता कक्ष प्रमुख म्हणून नियुक्ती केलेली 
आहे. तसेच अहमदनगर महानगरपालिका कार्यालयाचा आदेश क्रमांक जा. क्र . साप्रवि /निवडणूक - १९५, दिनांक २० मे २०१५ नुसार आचारसंहिता 
कक्ष प्रमुख म्हणून नियुक्ती केलेली आहे . त्यांची बैठक व्यवस्था प्रभाग अधिकारी, प्र. स. क्र . २, जुनी महानगरपालिका, शहर विभाग , अहमदनगर येथे 
राहतील . 

मा . विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग , नाशिक यांचेकडील आदेश क्रमांक नपा/ १ /२/ जा . क्र . १९०५/ २०१५ , दिनांक १९ मे २०१५ श्री. हितेश 
विसपुते , सहायक संचालक (वित्त) , मुख्यलेखाधिकारी , वर्ग- १ यांची अहमदनगर महानगरपालिका पोट-निवडणूक, २०१५ साठी उमेदवारांचे खर्चाचे 
हिशोब तपासणी कक्ष प्रमुख म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. तसेच अहमदनगर महानगरपालिका कार्यालयाचा आदेश क्रमांक जा .क्र . साप्रवि/निवडणूक 
१८५, दिनांक २० मे २०१५ नुसार उमेदवारांचे खर्चाचेहिशोब तपासणी कक्ष प्रमुख म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. त्यांची बैठक व्यवस्था मुख्यलेखाधिकारी 
यांचे दालन , अहमदनगर महानगरपालिका, मुख्य कार्यालय , नवीन प्रशासकीय इमारत , नगर - औरंगाबाद रोड , अहमदनगर येथे राहील. 

नामनिर्देशन पत्र व त्यासोबत इतर कागदपत्रे सादर करण्याच्या प्रक्रियेचे संगणकीकरण मा . राज्य निवडणूक आयोगाने केलेले आहे. त्यासाठी 
http :// panchayatelection. maharashtra. gov .in ही वेबसाईट उपलब्ध करून दिलेली असून सदर वेबसाईटवर संगणक प्रणालीद्वारे 
उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रे भरावीत. त्यांची प्रिंटआऊट घेऊन त्यावर उमेदवाराने स्वाक्षरी करावी व असे स्वाक्षरी केलेले प्रिंटआऊट नामनिर्देशनपत्र 
उपरोक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी हे त्यांच्याकडेनिर्णयासाठी सुपूर्द करण्यात आलेल्या संबंधित प्रभागाची ( Wards) नामनिर्देशनपत्रे ( Nomina 
tion Papers ) रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद कार्यालयात स्वीकारतील . 

तसेच नामनिर्देशनपत्रांसोबत देण्यात येणारी शपथपत्रे व इतर जोडपत्रे संगणक प्रणालीवर न भरता थेट वरील नामनिर्देशनपत्राच्या स्वाक्षरी 
केलेल्या संगणकीय प्रिंटआऊट सोबत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे दाखल करावीत. 

सदर कामी नमुना नामनिर्देशनपत्र विक्रीसाठी व इतर तद्नुषंगिक माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. 


विजय कुलकर्णी, 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , 
अहमदनगर महानगरपालिका, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २२ मे २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE. 


